राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील उप- 
आयुक्‍त (गट-अ) पदावरील अधिकाऱ्यांच्या 


बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः इएसटी-१२१४/प्र.क्र. १४५/राउशु-१ 


शासन Seat :- 


मंत्रालय, मादाम कामा रोड, 
मुंबई - ४००००५ 
दिनांक: ०४ जून, २०१४ 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५, कलम-४, मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने, सक्षम 


प्राधिकारी यांच्या पूर्वमान्यतेने राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील उप आयुक्‍त (गट-अ) संवर्गातील 


खालील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ (४) 


मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे ठिकाण बदलीनंतरचे ठिकाण 

डिक की २ ३ St 

णि श्री. के. एस. पवार विभागीय उप आयुक्त, राउशु विभागीय उप आयुक्‍त, 
नागपूर. 

२ श्री. प्रदिप एच. पवार विभागीय उप आयुक्त, राउशु, नागपूर उप आयुक्त, (निरीक्षण), 
WS, आयुक्‍त कार्यालय, 
मुंबई. 

३ श्री. यतिन सावंत उप आयुक्त (निरीक्षण) उप आयुक्‍त (औषधे व 
सौदर्य प्रसाधने), राउशु, 
आयुक्त कार्यालय, मुंबई 

४ श्री. वाय. एम. पवार विभागीय उप आयुक्त, राउशु, नाशिक विभागीय उप आयुक्त, 


राउशु, औरंगाबाद 


श्रीमती तनुजा दांडेकर 


विभागीय उप आयुक्त, राउश्यु, औरंगाबाद 


विभागीय उप आयुक्‍त, 
राउशु, नाशिक 


शासन आदेशा क्रमांकः इएसटी-१२१४/प्र.क्र. १४५/राउशु-१, fe. o8 जून, 2098 


हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदली नंतरच्या 
पदस्थापनेचा कार्यभार तात्काळ स्वीकारावा. बदली आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व 
कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता आयुक्‍त, राउझु यांनी खालील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे 

अ) बदलीबाबतचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे. बदली झालेले अधिकारी त्यांच्या सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त होऊन रूजू होण्यासाठी 
आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रूजू करून घ्यावे. सदर अधिकाऱ्याला रूजू करून न घेतल्यामुळे काम 
न देता सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ ठरवून वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधीत अधिकाऱ्यांना 
जबाबदार धरण्यात येईल. 

ब) बदलीच्या आदेशात बदल करून घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे 
दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र ठरतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०६०४१७३५१०४६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kiran 


Ki ran Harishchandra Dhabade 


DN: CN = Kiran Harishchandra 
F Cc Dhabade, C = IN, S = Maharashtra, 
H arl 5 h h an d la O = Govt. of Maharashtra, OU = 
Home department 
Dhabade Date: 2014.06.04 17:45:43 +05'30' 
किरण ह. धबडे 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल-१/२, (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
२. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. सर्व विभागीय उप आयुक्त ,राज्य उत्पादन शुल्क. 

४. सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. मंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/औरंगाबाद/नागपूर. 

८. कार्यासन, राउञु-१, संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


